राज्यशासनावर आर्थिक भार पडणाऱ्या आणि 
शासनाच्या धोरणावर परिणाम होण्याची 
शक्यता असणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणी 
शपथपत्र दाखल करण्यापूर्वी संबंधित मंत्री 
महोदयांना अवगत करण्या बाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
विधी व न्याय विभाग 
परिपत्रक क्रमांकः ४६५-२०२२/संकीर्ण /ई शाखा 
पाचवा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : १७ जानेवारी २०२३ 


परिपत्रक 


शासनाच्या अनेक धोरणांना मा. न्यायालयात आव्हान दिले जाते. काही न्यायालयीन 
प्रकरणी शासनाच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडण्याची शक्‍यता असते. 

तरी, सर्व विभागांना सूचित करण्यात येते की, राज्यशासनावर आर्थिक भार पडणाऱ्या 
आणि शासनाच्या धोरणावर परिणाम होण्याची शक्यता असणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणी 
शपथपत्र दाखल करण्यापूर्वी संबंधित मंत्री महोदयांना प्रस्तावित शपथपत्राविषयी अवगत 
करून त्यांच्या मान्यतेने हापथपत्राचा मसुदा अंतिम करण्यात यावा. 

सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०११२११५६०९९४१२ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
MANU KUMAR : = 
SRIVASTAVA ळकर = 
(मनु कुमार श्रीवास्तव) 
शासनाचे मुख्य सचिव 


प्रति, 

मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. विरोधी पक्षनेता,विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, यांचे 
खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे सह सचिव(विधि)/उप सचिव(विधि)/अवर सचिव (विधि), 
मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा.महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा/अपिल शाखा(रिट सेल)/अपिल शाखा, 
मुंबई. 

१०. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर/औरंगाबाद. 

११. निवडनस्ती. 


Cc WwW AD -5 


